National Plan For Conservation of 
Aquatic Eco-Systems ( NPCA ) केंद्र शासन 


पुरस्कृत कार्यक्रम खर्चांतर्गत कोराडी तलाव, 
नागपूर यांना प्रकल्पातील कामांसाठी निधी 
मुक्‍त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक - रासयो-२०१८/प्र.क्र.१७५/तां.क.२ 
नवीन प्रशासन भवन, १५ वा मजला 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - ५ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा - १) पर्यावरण विभागाचा सम क्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक २४ जानेवारी, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक - 


उपरोक्त शासन निर्णयातील शिर्षकातीळ “योजनेंतर्गत” च्या ऐवजी “कार्यक्रम खर्चातर्गत” असे 


वाचण्यात यावे. तसेच उपरोक्‍त झासन निर्णयामध्ये वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ- 


३, दि. 2 एप्रिळ, २०१८ अन्वये ३१ वेतनेतर सहायक अनुदाने या बाबी खाळील खर्च करण्यास विभागास 


अधिकार प्राप्त झाळे असून सदर परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


तसेच मूळ शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ७ नंतर खलील अटींचा समवेश करण्यात आला आहे. 


मुद्दा क्र. ८ वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २ एप्रिल, २०१८ च्या 


परिशिष्टातील अनुक्रमांक १,२,३,५,७ या प्रकरणी लागू नाही तसेच सदर परिशिष्टातील अनुक्रमांक ४ बाबत 


नमूद करण्यात येते की, ही योजना केंद्र पुरस्कृत आहे. ( ६० टक्के हिस्सा ) तथापि, केंद्र शासनाकडून निधी 


प्राप्त झाल्याची खात्री वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौ-३२/अर्थोपाय, दि. १७/०१/२०१९ अन्वये 


करण्यात आली आहे. 


मुद्दा क्र. ९ वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २ एप्रिल, २०१८ च्या 


परिपत्रकासोबत परिशिष्टातील अनुक्रमांक ३ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, सदर योजनेच्या स्वरुपात 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रासयो-२०१८/प्र.क्र.१७५/तां.क.२ 


अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच सदर दि. २ Us, २०१८ रोजीच्या 


परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र.८ संदर्भातील तपासणी सूचीमधीळल अनुक्रमांक १, २, ४ मध्ये नमूद 


करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता होत आहे. तसेच सदर अनुक्रमांक ८ संदर्भातील तपासणी सूचीमधील 


अनुक्रमांक ३ व अनुक्रमांक ५ ते १० या प्रकरणी लागू नाही. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०२०५१५३३२५७९०४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shuddhodhan D Ahi 
DI f Maharashti Environment 
Depart it, postalCode=400032, st=Mah. hi 


2.5.4.20=19193e305825f30c0c7381430ccOf9fc9d9e4c47¢2406eF9 
(6ab6b77af1 844, 


D A h e r at5007427533cn-shuhoah 5551 edcd2abéfl 1¢5495f5 
(शु. द .आहेर) 
उप सचिव (पर्यावरण) 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री (पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


प. मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव (पर्यावरण), मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (Hut), मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. आयुक्त, नागपूर मेट्रोपोलिटन रिजनल डेव्हळपमेंट ऑथारीटी (NMRDA) 
११. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्रमुंबई-४०००२० 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई-४०००२० 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रासयो-२०१८/प्र.क्र.१७५/तां.क.२ 


१४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१५. अधिदानव लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई-४०००५१. 

१६. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई 

१७ निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

१८. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 

१९. मुख्यळेखा परिक्षक, स्थानिक निधीळेखा, कोकण भवन, मुंबई 

२०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कं. मर्या., WHMIS, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई-५१. 

२१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, सुत्रधारकंपनीमर्या., 
THREES, वांद्रे (qd), मुंबई-५१ 

२२. वित्त विभाग (व्यय-१६) 

२३. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४६१) 

२४. पर्यावरण/ ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने 

24. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


